सन २०२१-२२ अर्थसंकल्पीय अनुदान 
मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्ज - 
(209)(00)(09) घर बांधणी अग्रिम. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२२/(३)/प्र.क्र.०६ /पाच, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : २८ मार्च २०२२ 


संदर्भ : 

) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः - एचबीए१०८०/सीआर ४९२/जीईएन ५,दि. १.१.१९८१ 

) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः - अग्रिम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६ 

३) विधि व न्याय विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः - घबांअ१००१/९५(२)/का.पाच, दि. 23.02.2009 
) 
) 
) 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ 2092/T. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. 20.02.2094 
शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६ 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१९/प्र. क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

विधि व न्याय विभाग मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष 9७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(२०१)(००)(०१)- घरबांधणी अग्निमे, अनिवार्य (9६१० ०४७२) (दत्तमत) खाली २०२१-२२ या वित्तिय 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, यादी क्रमांकः “१,२,३ व ४” मध्ये दर्शविलेल्या शासकीय अधिकारी/ 
कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रिम या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी सोबतच्या विवरणपत्र 
अ” मधील रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
एकूण रु. ६,८८,०१,६३८/- ( एकूण रु. सहा कोटी अठ्याऐंशी लाख एक हजार सहाशे अडतीस फक्त) 
इतक्या निधीचे खाळील अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
अटी आणि शर्ती :- 
(१) हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११ / विनियम, दि.२७.२.२०१२, शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक 
घबांअ २०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ व झासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१९/प्र. 
क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१ तसेच मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, परिशिष्ट 
२६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांनी घ्यावी. घरबांधणी अग्निमाच्या रकमेचे वितरण आदेडा पारित करतांना संबंधित नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने 
प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करावी तद्‌नंतरच निधी वाटपाचे आदेश काढून कोषागारातून रक्‍कम 
आहरीत करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२१/(३)/प्र.क्र.०६ /पाच, 


(२) प्रमाणित अग्रिम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींची/कागदपत्रांची 
पूर्तता केळेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घ्यावी. तसेच अर्जदार सेवानिवृत्त 
होण्यापुर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसुली होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


(३) अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी 
देऊन अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती 
रक्‍कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


(४  बांधकामाखाली (Under construction) असलेल्या सदनिकेच्या खरेदीच्या प्रयोजनार्थ अग्निम 
घेतले आहे ST प्रकरणी अर्जदाराच्या घराचे बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण झाल्याची खातरजमा 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी व तद्‌्नंतरच दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्यासाठी अनुदानाच्या 
मागणीसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. ज्या अर्जदाराना ३ रा हप्ता/अंतिम हप्ता 
प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आवश्‍यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची 
पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्‍कम प्रदान करण्यात यावी. 


(५) "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे" या प्रयोजनासाठी अग्रनिमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर 
दुसरा हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र 
बी-१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिळेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात 
आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट 
२६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, SRM 
अर्जदारांकडून त्यांना मिळालेल्या अग्निमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, 
१९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 


(६) " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात 
आल्यावरच अग्रिमाची रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या 
प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, दिनांक 
६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सादर केलेली 
आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्निम मंजूर करण्यात यावा. तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी जुने 
तयार घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र स्विकारताना ते 
योग्य ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग यांच्याकडे 
संबंधितांकडून नोंदणी (Registration) केले असल्याबाबतची शहानिशा करावी. 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः TAA - १२२१/(३)/प्र.क्र.०६ /पाच, 


(७ "घरखरेदीसाठी/घरबांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या 
प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्निम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या 
कर्ज व शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष 
शिल्लक कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर करावे. 


(८) जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत wo तर तसे शासनास त्वरीत 
कळविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल तर तसेही 
समुचित तपश्ञीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (BDS) तात्काळ परत करण्यात यावी. 


(९ घरबांधणी अग्निम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडेच उतरवावा अशी अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, 
म्हाडा, २६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


(१० प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय odor दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा 
महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी 
http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात 
यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hess Rows प्रत्येक 
महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


(११ अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या 
रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या विनियोग प्रमाणपत्राची मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी 
त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग 
विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


(१२) यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या 
दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ 
दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम 
इतर पात्र अर्जदारास वितरीत करणे शाक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्रिम मंजूर करण्यात येत 
नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या 
अनियमिततेस संबंधित नियंत्रक अधिकारी जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


(१३) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदळून दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वित्तीय प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात 
यावा. तद्नंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः TAA - १२२१/(३)/प्र.क्र.०६ /पाच, 


आव्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. 


(१४. घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दलाची परतफेड "घरबांधणी अग्रिम -७६१०-शासकीय कर्मचारी 
इत्यादिना कर्जे-२०१, (00)(09) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०५०१५)” या जमा शीर्षाखाली 
आणि व्याज “००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४ ॥) घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा 
(००४९१७३८) शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्निम" या जमा 
शीर्षाखाली जमा करण्यात यावे. 


(१५ या शासन निर्णयान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या/करण्यात आलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील 
अर्जदारानी प्रमाणित केलेले घरबांधणी अग्रिम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख /नियंत्रक 
अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने 
निश्चित केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व ती वसूल करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


(१६ ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या घरबांधणी अग्निमाबाबत त्यांच्या 
सेवापुस्तकात नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत शासनास 
सादर करण्यात यावी. 


(१७ सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी ,उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन 
करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे ( BDS) तरतुदीचे वाटप "आहरण व संवितरण अधिका-यांना" 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावाव तो 
मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


(१८) या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक जे-५, ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणी अग्निमे अनिवार्य (9७६१० ०४७२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


(१९) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ 
एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम - १९५९ मधील नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार विधि व 
न्याय विभाग यांच्या मान्यतेने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२१/(३)/प्र.क्र.०६ /पाच, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२८१६३३१६८११२ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
AKUSING NARSHI DN cn SKUSING NARSHI VASAVE, CIN, 


htra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


VASAVE या 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- विवरणपत्र a’ आणि यादी क्र. १,२,३ व ४ 
प्रति , 
१. प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २,नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 
७. सह सचिव,(प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, का.०८, मंत्रालय, मुंबई 
९. महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई 
१०. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र मुंबई 
११. मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 
१२. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
१३. प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद 
१४. Fea न्यायाधीछा लघुवाद न्यायालय, मुंबई 
१५. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद 
१६. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीऱा, सिंधुदूर्ग/ नाशिक/ नंदुरबार/ जळगाव/अहमदनगर/ पुणे/ सांगली/ 
कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/लातूर/बूलडाणा/ अमरावती/यवतमाळ 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग/ नाशिक/ नंदुरबार/ जळगाव/अहमदनगर/ पुणे/ सांगली/ 
कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/लातूर/बूलडाणा/ अमरावती/यवतमाळ 
१८.सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, (कार्यासन- ८/कार्यासन-५), मंत्रालय मुंबई 
१९. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प ७ व १०/व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
२०. कार्यासन अधिकारी ( कार्या -(२-अ) कार्या-२३ ,कार्या-२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 
२१. निवड नस्ती (कार्यासन- ५), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


विवरणपत्र अ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांऊ १२२२/(३)//प्र.क्र.०६ /का. पाच, दि. २८ मार्च २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
अ. क्र. ०0 Code मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी वितरीत करण्यात आलेले 
घरबांधणी अग्रीम (रुपये) 


: a आकाय 
iS 
J 
Jooo2 महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई 
००६१ धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
०००5 
cee 
oe 

1००८३ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार 

००२१ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव 

03 

००२६ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , कोल्हापूर 
३१०१००४४३२  ।प्रबंधक,(प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद 
च००१२ प्रमुख जिल्हा व सत्र TANT ,औरंगाबाद 
च०००७ प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद 
००१५ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,बीड 
3००१८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडञा , लातूर 
च०००९ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा 
०००८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अमरावती 
००११ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, यवतमाळ 

(एकूण रु. सहा कोटी अठ्याऐंशी लाख एक हजार सहाशे अडतीस फक्त) 


Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 
A K U S | N G N A R S H | DN: CN = AKUSING NARSHI VASAVE, C = IN, S = 
VASAVE OU-LAW AND JUDIGIARY DEPARTMENT. टी 
Date: 2022.03.28 16:49:22 +05'30' 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


pe} 


" 
zz 
Per. ee .: 
oe) ब 
कि. 
1000) 
ie हाळी 
ee 
pe eee 
oS 
ed 
hee 
cee 
ue 
pe 
SE seers | 
Rao 
rae 
= 
ee 
600. ee 
ee 
3 eee 
0७. ee 


Page 1 


यादी क्र.01 


यादी क्र.१ अमागास ( वर्ग-१,२,३ चे कर्मचारी ) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांऊ १२२२/(३)/प्र.क्र. ०६ /का. पाच, दि. २८ मार्च २०२२ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन ad मंजूर करावयाचे अग्रीम lid शेरा 
अग्निम रकमी 
र ३ [1 ४ | 4 & शिका ८ ९ 

श्री. पराग अशोक कारुळकर  |लघुलेखक (उच्च श्रेणी) मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |।नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई २२१८०२७ २२१८०२७ 

श्री. दीपक जामसिग पाटील लघु लेखक (उच्च श्रेणी) | सरकारी वकिलांचे कार्यालय,उच्च ।गृह कर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
न्यायालय,मुळ शाखा, मुंबई ३२४३५०७ ३२४३५०७ 

श्री.श्रीप्रसाद रमाकांत मराठे बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,सिधुदुर्ग गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
१३५०५०० १३५०५०० 

श्री. सनिल दिगंबर क्षिरसागर ।कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |।नियमानुसार 
नाशिक १८१६२५८ १८१६२५८ 

श्री. रविंद्र विठ्ठल अहिरराव कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीका, जळगाव |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |।नियमानुसार 
१६९०५२० १६९०५२० 

श्री. गणेश नरहरीराव डांगे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धरबांधणी ३ रा हप्ता ३०% |नियमानुसार 
अहमदनगर १४९९००० ४४९७०० 

श्री. सुनिल सुदाम वाघ वाहन चालक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृह कर्ज परतफेड एकरकमी |।नियमानुसार 
अहमदनगर १२४९०१७ १२४९०१७ 

श्रीमती हेमा अरविंद पाटील सह दिवाणी न्यायाधीहा | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |।नियमानुसार 
(व.स्त) ३७४१६२८ ३७४१६२८ 

श्री. सय्यद अब्दुल इरफान लिपिक प्रबंधक शा), उच्च न्यायालय मुबई, ।गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |नियमानुसार 
सय्यद अब्दुल कदीर खंडपीठ औरंगाबाद १३९६२३९ १३९६२३९ 

श्री. ज्ञानेश चंद्रकांत कासंडे लिपिक प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय मुबइ, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
खंडपीठ औरंगाबाद १७४९०३७ १७४९०३७ 

श्री. किसन मुरलीधर तुपे लिपिक प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, |तयार घर खरेदी एकरकमी |नियमानुसार 
औरंगाबाद १५००००० १५००००० 

श्री. हसन अजमोदीन शेख कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, लातूर| घरबांधणी ४०% दुसरा |नियमानुसार 

१६००००० ६४०००० ह्प्ता 

श्री.महादेव देविदास गोंडणार ।लघुलेखक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |।नियमानुसार 
२२१८६८५ २२१८६८५ 

श्री. सुजीतकुमार चंद्रकांत तायडे |सह दिवाणी न्यायाधीश प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |।नियमानुसार 
(व.स्त) अमरावती २६५७१३६ २६५७१३६ 

श्री.गजानन बाबुराव औंधकर  |सह दिवाणी न्यायाधीश प्रमुख जिल्हा व सत्र rarer, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |नियमानुसार 
(क.स्त) अमरावती ४७६१३२९ ४७६१३२९ 
(रुपये तीन कोटी सहा लाख ऐक्याऐंशी हजार Wael RATAN फक्त) ३०६८१५८३ 


Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 


A K U S | N G N A R 5 H | DN: CN = AKUSING NARSHI VASAVE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
VASAV E Date: 2022.03.28 16:49:38 +05'30' 
(आ.न.वसावे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


यादी क्र.02 


यादी क्र.२ मागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी ) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२२/(३)/प्र.क्र.०६ /का. पाच, २८ मार्च २०२२ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात ) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन  |अनुज्ञेय अग्रिम मंजूर करावयाचे । हप्ता/एक रकमी | शोरा 
अग्रीम 
२ ३ [४ | & ; we ८ ९ 
श्री. रजनीकांत म जाधव सहायक विधि सह सचिव, विधि व न्याय विभाग मंत्रालय, |घरबांधणी ३रा हप्ता ३०%, |नियमानुसार 
सल्लागार-नि-अवर मुंबई 
सचिव ५०००००० १५००००० 
श्री. किरण बाबू कांबळे लिपिक टंकलेखक | सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, |घरबांधणी ३रा हप्ता ३०%, |नियमानुसार 
मुंबई २६००००० ७८०००० 
श्री. बाळू सिताराम ढोबाळे चोबदार महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च घरबांधणी २ हप्ता ४०%, ।|नियमानुसार 
न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई ७४२५०० २९७००० 
श्री.निलेश चंद्रकांत गांगुड॑ लघु लेखक (निम्न | मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कार्यालय, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
श्रेणी ) एस्प्लनेड मुंबई ४१००००० ४१००००० 
श्री. जहोंबीर शाहाबीर तडवी लेखापाल धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
१३५२७५९ १३५२७५९ 
श्री. हरिहर कौतुकराव गाडगे  । निरीक्षक धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
१७१५३३३ १७१५३३३ 
श्रीमती. प्रियांगिनी बा. पाटील  ।|सहायक धर्मादाय धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
आयुक्‍त ५३२९७९५ ५३२९७९५ 
श्री. रत्नदीप गुंडा पाटणकर अधिक्षक धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई |गृहकर्ज परतफेड २१८८१७५ २१८८१७५ एकरकमी |नियमानुसार 
श्री. निलेश मिलिंद रणधीर लिपिक टंकलेखक | मुख्य न्यायधीश,लघुवाद न्यायाधीश, मुंबई |गृहकर्ज परतफेड १२८५४४४ १२८५४४४ एकरकमी |नियमानुसार 
श्री. निलेश सुभाष भावसार वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार |घरबांधणी २ हप्ता ४०%, ।|नियमानुसार 
१८००००० ७२०००० 
श्री. राजू दादाबा बडे बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी ३रा हप्ता ३०%, |नियमानुसार 
अहमदनगर १४७५००० ४४२५०० 
श्री. हहाजी ज्ञानदेव कांबळे वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, कोल्हापूर |गृह कर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
१५७६३२९ १५७६३२९ 
श्री. योगेश रतिलाल पाटील लिपिक प्रबंधक ( प्रशा ) उच्च न्यायालय मुंबई,  ।|गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
खंडपीठ औरंगाबाद ११३८७७० ११३८७७० 
श्रीमती तनुजा पंकज महाजन  ।|लिपिक प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय मुंबई,  |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।|नियमानुसार 
खंडपीठ औरंगाबाद १३८९०८३ १३८९०८३ 
श्रीमती. निलीमा पितांबर चौधरी [oy लेखक ( श्रेणी- | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
३) २५०२०३२ २५०२०३२ 
श्री. पंकज नंदलाल रावळे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा |घरबांधणी ३०% पहिला |।नियमानुसार 
२१००००० ६३०००० हप्ता 
श्री. निशांत विजय पौनीकर कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, यवतमाळ |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 
११६०००० ११६०००० 
(रुपये दोन कोटी ऐक्याऐंशी लाख सात हजार दोनशे वीस फक्त) २८१०७२२० 


Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 
DN: CN = AKUSING NARSHI VASAVE, C = IN, S = 


A K U 5 | N G N A R $ H | त ववमा O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
VASAVE Date: 2022.09.26 164959 40530 0 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


यादी क्र.03 


यादी क्र.३ अमागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी ) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TSI १२२१/(३)/प्र.क्र. ०६ /का. पाच, दि. २८ मार्च २०२२ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय । मंजूर करावयाचे | हप्ता/एक रकमी शरा 
अग्रिम अग्रीम 
२ ३ [11 ४ 4 & | oo é 8 
श्री. दयांनद ज. जावळेकर पंपचालक नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई घरबांधणी ळर २४०००० २०% तिसरा हप्ता | नियमानुसार 
ण डा मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे चरवी 
श्री. शशीकांत देऊ जोशी शिपाई 3 मुंबई घरबांधण ३०% पहिला हप्ता । नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई १६००००० ४८०००० = 
सरकारी वकिलांचे कार्यालय,उच्च 
श्री. सचिन शा. खानविलकर शिपाई मुंबई गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई १९७६५५४ १९७६५५४ 
श्रीमती. आशा अरुण मातकर शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड गृहकर्ज परतफेड । १४१२३१५ १४१२३१५ एकरकमी नियमानुसार 
(रुपये एकेचाळीस लाख आठ हजार आठ णसत्तर फक्त )| ४१०८८६९ 
AKUSING NARSHI 30 — ACUSING NAFGH VASAVE,O.-IN, S = 
VASAVE OU LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Date: 2022.03.28 16:50:15 +05'30' 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


यादी क्र.04 


यादी क्र.४ अमागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी ) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TST १२२१/(३)/प्र.क्र. ०६ /का. पाच, दि. २८ मार्च २०२२ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ.क्र अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय | मंजूर करावयाचे हप्ता/एक रकमी शरा 
अग्रिम अग्रीम 
1१ | २ ३ शिका 4 & i ८ 8 
प्रियांका सं सरकारी वकिलांचे कार्यालय,उच्च 

१ श्रीमती प्रियांका सं.मालेकर शिपाई मुंबई गृह कर्ज परतफेड 4 5 एकरकमी नियमानुसार 

न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई १८२७३४१ १८२७३४१ 
सरकारी वकिलांचे कार्यालय,उच्च 

२ श्री. हरद नारायण वराडकर शिपाई मुंबई गृह कर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 

न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई १८१४३५३ १८१४३५३ 
प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ 

३ श्री. महेश दिलीप निकम शिपाई प्या) औरंगाबाद मुंबई गृह कर्ज परतफेड 55409 Perr एकरकमी नियमानुसार 
औरंगाबाद १२६२२७ १२६२२७ 

P| श्रीमती. शुभांगी अजय बागवे शिपाई ।प्रमख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, सांगली गृह कर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
१०००००० १०००००० 
(रुपये णसाठ लाख तीन हजार नऊशे सहाशष्ट फक्त) ५९०३९६६ 

AKUSING NARSHI DN: CN ARUSING NARSHIVASAVE, CIN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
VASAVE Date: 2022.05.26 1650:95 (फी री 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


